स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये उच्चतम कामगिरी 
करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाबाबतची 
कार्यपध्दती. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा: शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ दि. २५ जुले, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये उच्चतत्तम कामगिरी करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात 


येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय दिनांक २५ जुले, २०१९ च्या 


शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील 
“(ब) प्रोत्साहन अनुदानातून घ्यावयाच्या कामांची मंजूरी : 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक बक्षिस रकमेमधून 


अनुज्ञेय केलेली उपरोक्‍त कामांसाठी संबंधित प्राधिकाऱ्यांची आवऱ्य तांत्रिक मंजूरी घेऊन संबंधित 


जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय मंजूरी घेणे बंधणकारक राहील.” 
या ऐवजी पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 


“(ब) प्रोत्साहन अनुदानातून घ्यावयाच्या कामांना जेथे आवश्‍यक आहे तेथे संबंधित प्राधिकाऱ्यांची 


तांत्रिक मंजूरी घेवून या शासन शुध्दीपत्रका सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार प्रशासकीय 


मंजूरीचे अधिकार संबंधित प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


प्रोत्साहन अनुदानाच्या बक्षिस रकमे मधून महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या मर्यादेत संबंधित बाबींवर खर्च करण्यात यावा. या 
मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेची कामे करावयाची असल्यास त्यास राज्य शासनाची ( राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी घेण्यात यावी. प्रदान करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिकचा खर्च 
राज्य शासनाची पूर्व परवानगी न घेता केल्यास ती आर्थिक अनियमितता समजून संबंधित 


अधिकायर्‍्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.” 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१४२६२३०३२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 


का DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Aj | t S a h e fa (0 ou=Urban Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a 


> a | W e 62ddbd1337948a428b4e4c992e5d3bf423, 
cn=Ajit Sahebrao Palwe 


Date: 2019.09.20 13:27:32 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.प्रधान सचिव (नवि-२), यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग, (सर्व) 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद संचालनालय, वरळी, मुंबई 
. आयुक्त, महानगरपालिका (सवी 
९. जिल्हाधिकारी (सवी 
१०. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (सर्व) 
११. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी) मुंबई 
१२. निवड नस्ती (नवि-३४ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


शासन शुध्दीपत्रक, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१९/प्र.क्र. ९४/नवि-३४, दि. १८/९/२०१९ 


सोबतचे विवरणपत्र 
मंजूरीचे अधिकार 
अ.क्र अनुज्ञेय कामे राज्य Sebi ioe 
ae ee जिल्हाधिकारी | / नगरपरिषद/ अटीव शार्ती 
नगरपंचायत 
(१ | घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगीक पुढील कामे:- 

() घनकचरा व्यवस्थापन नियम, | संपूर्ण : : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 
२०१६ च्या अनुषंगाने eric | | अधिकार घनकचरा व्यवस्थापनाचे 
तयार करण्यात आलेले मंजूर सविस्तर प्रकल्प 
घनकचरा व्यस्थापनाच्या आराखडयामधील कामां 
सविस्तर प्रकल्प अहवालाची व्यतिरिक्त घनकचरा 
(DPR) अंमलबजावणी व्यवस्थापनाच्या इतर 
करण्यासाठी उपलब्ध होणारे कामांसाठी खर्च करावयाचा 
केंद्र व राज्य शासनाच्या असल्यास त्यास राज्य 
अनुदाना व्यतिरिक्त नागरी झासनाची (राज्य अभियान 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
हिस्सा या निधी मधून अनुज्ञेय घेण्यात यावी. 
राहील. 

(i) घनकचरा व्यवस्थापनाच्या | संर्पूण संर्पूण महानगरपालिका | (१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
अनुषंगीक कामांची प्रचार | अधिकार | अधिकार | : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे 
प्रसिध्दी. (१) अव बवर्ग मधून याबाबीसाठी 

नगरपरिषदा: खालील मर्यादेत खर्च 
रू १० लक्ष करण्यास परवानगी 
(२) कवर्ग देण्यात येत आहे:- 
नगरपरिषद व अ) महानगरपालिका: 
नगरपंचायत: रू. २० लक्ष 
रू ५ लक्ष ब) अव ब वर्गनगर 
परिषदा: रू १० लक्ष 
क) क वर्ग नगरपरिषद 
व नगरपंचायत: 
रू ५ लक्ष 
(२) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 
(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


मंजूरीचे अधिकार 
अ.क्र अनुज्ञेय कामे राज्य १६७ e 
ae जिल्हाधिकारी | / नगरपरिषद/ ad} a art 
शासन नगरा वाब 
नगरपंचायत 

(४) या मर्यादेपेक्षा अधिक 
रकमेची कामे करावयाची 
असल्यास त्यास राज्य 
शासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 

(२) | शहर ओडीएफ + /+4 करण्याच्या अनुषंगाने कामे. 

(i) शहरातील ज्या कुटुंबांकडे | संपूण ।संर्पूण महानगरपालिका | (१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
जागा नाही अशा कुटुंबांसाठी | अधिकार | अधिकार : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे 
आवड्यकतेनुसार सामुदायीक नगरपरिषद / मधून याबाबीसाठी 
शौचालयांचे बांधकाम नगरपंचायत :- खालील मर्यादेत खर्च 
करण्यासाठी. रू १० लक्ष रकमे करण्यास परवानगी 

पर्यंत देण्यात येत आहे:- 
अ) महानगरपालिका: 
रू. २० लक्ष 
ब) नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत* : रू १० 
लक्ष 
(२) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 
(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 
(४) या मर्यादेपेक्षा अधिक 
रकमेची कामे करावयाची 
असल्यास त्यास राज्य 
शासनाची ( राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 

(ii) शहरातील सार्वजनिक | संर्पूण ।संर्पूण महानगरपालिका (9) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
वर्दळींच्या ठिकाणी सार्वजनिक | अधिकार | अधिकार : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे मधून 
शौचालयांचे आवश्‍यकतेनुसार याबाबीसाठी खालील 
बांधकाम करण्यासाठी. नगरपरिषद / मर्यादेत खर्च करण्यास 

नगरपंचायत : 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


अनुज्ञेय कामे 


मंजूरीचे अधिकार 


राज्य 
शासन 


जिल्हाधिकारी 


महानगरपालिका 
/ नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत 


अटी व शर्ती 


रू. १०लक्ष रकमे 
पर्यंत 


परवानगी देण्यात येत 
आहे:- 
अ) महानगरपालिका: 
रू. २० लक्ष 
ब) नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत* : रू १० 
लक्ष 


(2) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 

(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 

(४ या मर्यादेपेक्षा अधिक 
रकमेची कामे करावयाची 
असल्यास त्यास राज्य 
शासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 


सार्वजनिक 


(ii) हाहरातीळ सामुदायीक व 
शौचालयांची 


देखभाल दुरूस्ती व या 


शौचालयांची 


काळजी 


घेण्यासाठी व्यक्‍ती अथवा 
संस्था (Care Taker) नियुक्‍ती 


करण्यासाठी येणारा 
भागविण्यासाठी. 


खर्च 


संर्पूण 
अधिकार 


संर्पूण 
अधिकार 


महानगरपालिका 
रू. २० लक्ष 
रकमे पर्यंत 


नगरपरिषद / 
नगरपंचायत :- 
रू ०५ लक्ष रकमे 
पर्यंत 


(१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
संपूर्ण बक्षिस रकमे 
मधून याबाबीसाठी 
खालील मर्यादेत खर्च 
करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे:- 

अ) महानगरपालिका: 
रू. २० लक्ष 
ब) नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत* : रू ०५ 
लक्ष 

(२) विहित कार्यपध्दतीचा 

अवलंब करावा. 

(३) कामाचे तुकडे पाडून 

कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 

(४) या मर्यादेपेक्षा अधिक 

रकमेची कामे करावयाची 

असल्यास त्यास राज्य 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


मंजूरीचे अधिकार 
अ.क्र अनुज्ञेय कामे राज्य 0६ a 
मातत जिल्हाधिकारी | / नगरपरिषद/ अटीव शर्ती 
शासन तयर वव 
नगरपंचायत 

झासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 

(iv) शहरातील सेफ्टीक टंक साफ | संर्पूण ।संर्पूण महानगरपालिका | (१) व्हॅक्युम एमटिअर 
करण्यासाठी आव्यक | अधिकार | अधिकार : संपूर्ण अधिकार (Vacuum Emptier) 
असेलेली व्हॅक्युम एमटिअर यंत्रांची खरेदी Gem 
(Vacuum 11018) यंत्रे खरेदी नगरपरिषद / पोर्टलवरून करण्यात 
करण्यासाठी. नगरपंचायत :- यावी. 

ज्या हाहरांकडे | (2) एकापेक्षा अधिक 
एकही व्हॅक्युम SRA एमटिअर 
एमटिअर नाही (Vacuum Emptier) 
अशा ATEN खरेदी करावयाची 
एक व्हॅक्युम असल्यास त्यास सक्षम 
एमटिअर खरेदी प्राधिकाऱ्यांची मंजूर 
करता येईल. घेण्यात यावी. 

(v) शहरातील मेल्याचे व्यवस्थापन | संर्पूण | ी्‌ (१) ७४7 संस्थेच्या 
करण्यासाठी प्रकल्प (FSSM) | अधिकार सहाय्याने सविस्तर प्रकल्प 
राबविण्यासाठी. अहवाल तयार करण्यात 

आलेला असावा. 
(२) सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकारणाची तांत्रिक 
मान्यता घेण्यात यावी. 
(३) राज्य शासना कडून 
प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 
यावी. 

(३) | शहराचे सौंदर्यीकरणाची कामे . 

() कचरा मुक्‍त झाहराच्या | संपूण ।रु१०.१ते २० | महानगरपालिका | (१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
संकल्पनेनुसार शहरातील | अधिकार | लक्ष : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे 
विविध ठिकाणांचे कचऱ्याचे रकमेपर्यंत मधून याबाबीसाठी 
ढिग (GVP) काढून टाकल्यावर (१) -अ*व -ge खालील मर्यादेत खर्च 
तेथील जागांचे सुशोभीकरण वर्ग नगर करण्यास परवानगी 
करणे. परिषदा: रू १० देण्यात येत आहे:- 

लक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


मंजूरीचे अधिकार 
अ.क्र अनुज्ञेय कामे राज्य १६७ e 
ae जिल्हाधिकारी | / नगरपरिषद/ अटीव शर्ती 
नगरपंचायत 
अ) महानगरपालिका: 
(२) -क*वर्ग रू. २० लक्ष 
नगरपरिषद व ब) -अ*व -ब*वर्ग नगर 
नगरपंचायत: परिषदा: रू १० लक्ष 
रू ५ लक्ष क) -क*्वर्ग 
नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत*: 
BY Ba 
(2) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 
(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 
(४) या मर्यादेपेक्षा अधिक 
रकमेची कामे करावयाची 
असल्यास त्यास राज्य 
शासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 

(i) हहर हागणदारी मुक्त | संपूण ।रु०५.१ते २० | महानगरपालिका | (१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
झाल्यानंतर शहरातील पूर्वीच्या | अधिकार | लक्ष : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे 
हागणदारीच्या ठिकाणांचे (OD रकमेपर्यंत मधून याबाबीसाठी 
Spot) सुशोभीकरण करणे. (१) -अ*व -बः खालील मर्यादेत खर्च 

वर्ग नगर करण्यास परवानगी 
परिषदा: रू १० देण्यात येत आहे:- 
ल्क्ष अ) महानगरपालिका: 
(२) -क*वर्ग रू. २० लक्ष 
नगरपरिषद व ब) -अ*व -ब*वर्ग नगर 
-नगरपंचायत«: परिषदा: रू १० लक्ष 
रू ५ लक्ष क) -क*्वर्ग 
नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत*: 
BY Ba 
(2) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 
(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


अनुज्ञेय कामे 


मंजूरीचे अधिकार 


राज्य 
शासन 


जिल्हाधिकारी 


महानगरपालिका 
/ नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत 


अटी व शर्ती 


(४) या मर्यादेपेक्षा अधिक 
रकमेची कामे करावयाची 
असल्यास त्यास राज्य 
शासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 


(॥) राज्याच्या अमृतवन प्रकल्पाच्या 
सूचनांनुसार 
शहरामधील पर्यावरण पूरक 


मार्गदर्डाक 


हरित पट्टयांचा विकास. 


राज्य 
शासन 


(१) हरित पट्ट्यांचा विकास 
करण्यासाठी तयार केलेल्या 
प्रकल्प अहवालास राज्य 
शासनाची (राज्य अभियान 
संचालनालया मार्फत) मंजूरी 
घेण्यात यावी. 

(२) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 

(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 


(vate वॉटर बॉडीजचे 


सौंदर्यीकरण. 


संर्पूण 
अधिकार 


रु १०.१ ते २० 
लक्ष 
रकमेपर्यंत 


महानगरपालिका 
: संपूर्ण अधिकार 


नगरपरिषद / 
नगरपंचायत :- 
रू १० लक्ष रकमे 
पर्यंत 


(१ प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
संपूर्ण बक्षिस रकमे 
मधून याबाबीसाठी 
खालील मर्यादेत खर्च 
करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे:- 

अ) महानगरपालिका: 

रू. ५० लक्ष 

ब) -अ*्व - TY नगर 

परिषदा: रू २० लक्ष 

क) -क* वर्ग 

नगरपरिषद व 

-नगरपंचायत*: 

रू १० लक्ष 

(२) विहित कार्यपध्दतीचा 

अवलंब करावा. 

(३) कामाचे तुकडे पाडून 

कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 


स्वच्छ सर्वेक्षण व कचरा मुकत शहरांचे तारांकीत मानांकन यांच्या अनुषंगीक कामे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ९४ /नवि-३४ 


मंजूरीचे अधिकार 
अ.क्र अनुज्ञेय कामे राज्य १६७ oe 
ae जिल्हाधिकारी | / नगरपरिषद/ ad} a art 
शासन नगर यता 
नगरपंचायत 
स्वच्छ सर्वेक्षणांच्या व कचरा मुक्‍त | संर्पूण । रु ०५.१ ते Qo | महानगरपालिका | (१) प्रोत्साहन अनुदानाच्या 
शहरांच्या तारांकीत मानांकनाच्या | अधिकार | लक्ष : संपूर्ण अधिकार संपूर्ण बक्षिस रकमे 
अनुषंगाने आवश्‍यक कामे उदा. या रकमेपर्यंत मधून याबाबीसाठी 
कामांसाठी er मदत (१) -अ*व-बः खालील मर्यादेत खर्च 
करण्यासाठी संस्थेची / संस्थांची वर्ग नगर करण्यास परवानगी 
नियुक्‍ती करणे, प्रचार प्रसिध्दी परिषदा: रू १० देण्यात येत आहे:- 
इत्यादी कामे करण्यासाठी. लक्ष अ) महानगरपालिका: 
(२) -क*वर्ग रू. २० लक्ष 
नगरपरिषद व ब) -अ*व -ब*्वर्ग नगर 
-नगरपंचायत«: परिषदा: रू १० लक्ष 
रू ५ लक्ष क) -क*्वर्ग 
नगरपरिषद व 
-नगरपंचायत*: 
रू ५ लक्ष 
(२) विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करावा. 
(३) कामाचे तुकडे पाडून 
कामे करणे अनुज्ञेय नाही. 

(५) देशातील व राज्यातील सर्वोच्च | संपूण ।रु०५.१ते १० | रू. ०५ लक्ष (१ देशातील / 
गुणानुक्रम (Top Ranking) | अधिकार | लक्ष रकमेपर्यंत राज्यातील सर्वोच्च 
शहरातील घनकचाऱा रकमेपर्यंत गुणानुक्रम आलेल्या 
व्यवस्थापनाची व इतर कामांची शहरांमधील कामांची 
पहाणी करण्याकरीता पहाणी करण्यासाठी 
exposure visits करण्यासाठी. दौरे करता अनुज्ञेय 

राहतील. 

(६) सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी fears | राज्य शि शि सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी 
योजना तयार करून | शासन योजना तयार करून ती 
शासनाच्या मान्यतेने त्याची मंजूरीसाठी शासनाकडे 
अंमलबजावणी करणे. पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


